स्वातंत्र्य सैनिक उच्चाधिकार समिती 
सदस्य सचिव पदावरील नियुक्ती 
संपुष्टात आणण्याबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण- २००६/प्र. क्र.१४३/ स्वासैक -१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक :- १३ फेब्रुवारी, २०२० 


पहा:- 
१) शासन निर्णय क्रमांक: सा. प्र. वि,पिओएस-१०९९/३८५/ प्र. क्र.२२३/९९/स्वासैक-१, 
दि.०५/०१/२००१ 
२) शासन निर्णय क्रमांक: सा. प्र. वि,संकीर्ण -२००६/प्र.क्र.१४३/स्वासैक-१,दि. ०१/०९/२००६ 
३) शासन निर्णय क्रमांक: सा. प्र. वि,संकीर्ण -२००६/प्र.क्र.१४३/स्वासैक-१, 
दि.०८ जानेवारी, २०१९ 


शासन निर्णय:- 
स्वातंत्र्य सैनिक उच्चाधिकार समितीचे सदस्य सचिव, या पदावर श्री. विष्णुपंत शंकरराव 
धाबेकर जि. उस्मानाबाद यांची नियुक्‍ती संदर्भाधीन क्र. ३ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आळी 
आहे. 
श्री. विष्णुपंत AHR धाबेकर जि. उस्मानाबाद यांची स्वातंत्र्य सैनिक उच्चाधिकार समितीचे 
सदस्य सचिव या पदावरील नियुक्‍ती दिनांक १३/०२/२०२० ( 4A) पासून संपुष्टात आणण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२१३१५४४५८८९०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Suresh Mahadeo Khad: 
el Mi 


al ral 
S (1 res h Admin partment, postalCode=400032, 
st=Maharash 
5.4.20=14c299447f4a6e6c33ab3f7a85{bf0 1062898 182831128 
1d1cf974681485c2 
M a h a d e O K h a d e INumber=f0b4c833a6fc7c6fb7cb0a96a3e2bb79d42d283b8f0 
f7bfclae95298d60bacf1 Mahad 
2020.02.13 15:50:31 +05'30! 
(सु. म.खाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत - 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २००६/प्र. क्र.१४३/स्वासैक -१ 


४. श्री. वि. शं. धाबेकर जि.उस्मानाबाद, सदस्य सचिव, स्वातंत्र्य सैनिक उच्चाधिकार समिती, 
मुंबई 

५. महालेखापाल (लेख व अनुद्येयाता), AERTS 9, मुंबई 

६. महाळेखापाल (लेख व अनुद्येयाता), AERTS २, मुंबई 

७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र १, मुंबई 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई 

१०.अधिदान व लेख अधिकारी, मुंबई 

११.वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२.सर्व विभागीय आयुक्त, 

१३.सर्व जिल्हाधिकारी 

१४.अधीक्षक, शासकीय परिवहन सेवा कार्यालय, मुंबई 

१५.महासंचालक, माहिती व जन संपर्क संचानालय, मंत्रालय, मुंबई 

१६.सह सचिव ( स्वासैक), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७. उप सचिव (आस्थापन), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८.सामान्य प्रशासन विभाग, रोखशाखा (कार्यासन २६)/का.२५ मंत्रालय, मुंबई 

१९. निवडनस्ती ( स्वासैक-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


